RNI No. MAHBIL / 2009/29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ४, अंक ५० ] 


गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० [ पृष्ठे ३५ , किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 6th October 2018 


NOTIFICATION 


No. SPP - 2818 / 1381/ C.R.258 /Desk - 14. - In exercise of the powers conferred by section 15 of The 
Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment act, 2015 (No. 1 of 
2016) , the Government of Maharashtra hereby appoints the following Law Officers as the Special 
Public Prosecutors for conducting the court cases relating to the said Act before the Courts in District 
Nashik until further order : 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Law Officers 

( 2 ) 


1 


Adv . Pramod Patil 
Adv . Revati Kotwal 


2 


3 


Adv . Pramod Rankavant 


2. Their appointments are strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra 
Law Officers ( Appointment, Conditions of Service and Remuneration Rules , 1984) and are co -terminus 
with their appointment as AssistantGovernment Pleader and Additional Public Prosecutor in District and 
Session Court , Nashik. 

3. The Government reserves the right to revoke/modify /annual this order without assigning any 
reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJEEV KELUSKAR , 


Under Secretary to Government. 


भाग एक ( म.उ.वि.) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १ ९ ४० 
सहकार आयुक्त व निबंधक , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे. 

( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ . 
( २) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२०/ १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी-४/ना.पत / क .१५६ / प्रशिक्षण/ ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा 

आदेश . 
( ५ ) या कार्यालयाचे जा.क्र . ८- सआ / वैधा.कार्य व अवसा.काम / कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था / स.आ .५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी दि वीरशैव को - ऑप. बँक लि . मुंबई ( अवसायनात ) यांचे दिनांक ७ मार्च २०१८ 

आदेश 
क्रमांक ना बँका / १- स.आ./ का.क .१५६ / दि वीरशैव बँक /वि.व.अ. / १८ / ८५६ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि वीरशैव को - ऑप . बँक लि ., मुंबई ( अवसायनात ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१, १०५ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज 
वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत 


आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 
श्री . विनोद एस स्वामी 
श्री . मल्लिनाथ के चौधरी 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 
अधिकारी 
अधिकारी 


१ 

२ 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
मुंबई उपनगर 

ठाणे 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, १०५ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 
अ -३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि वीरशैव को - ऑप. बँक लि ., मुंबई 
( अवसायनात ) " असा फलक लावता येऊ शकेल. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे 
आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे व दराने व अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

( १२ ) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र . ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली 
अधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली 
अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 


पुणे , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 30th November 2018 


Reference :-Urban Development Department Notification No.TPS - 1813/ 3211/ 

C.R.508 /U.D.- 13 , dated the 1st December 2016 

NOTIFICATION 
No. TPS - 1818 /C.R.311 / 18 /U.D.- 13.— In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
section 151 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ( Mah. XXXVII of 1966 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) referred above and amended from time to time, the 
Government of Maharashtra hereby Delegates the Powers exercisable by it under the provisions of 
the said Act as specified in column (2 ) of the Schedule hereunder so far as they relate to all the 
planning Authorities in the State to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune on 
condition as mentioned in column ( 4 ) of the Schedule . 


SCHEDULE 


Sr.No. 


Condition 


Provision of the Act in 
respect of which powers 
are delegated 

( 2 ) 


Authorities in respect of 
which powers are 
delegated . 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 


1 


All Planning Authorities 


Section 37 ( 2 )-Powers of 
State Govt . to sanction 
Modification in Final 
Development Plan . 


These powers are to be exercised 
by Director of Town Planning in 
Cases of modifications u/ s - 37 of 
the said Act intiated by the 
Planning Authorities only for 
shifting of reservations in 
process of regularisation of 
encroachment on Government 
lands for implementation of 
PMAY . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. PAWAR , 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


Under Secretary to Government. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १ ९ ४० 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७ ९ ५ ९ ०० , फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ . 

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३ रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८ , २२१० २२२२, फॅक्स नं . : २२६७ ३ ९१५ 
स्वसुख निरभिलाषः 
खिद्यले लोकहेतोः ई- मेल : sec.mpsc@maharashtra.gov.in 

वेबसाईट : www.mpsc.gov.in 
https://mahampsc.mahaonline.gov.in 
संचालक , आरोग्य सेवा , महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा , गट - अ 
धारिका क्रमांक : ४८२ ( ५३ )/ २३२५ / पंधरा - अ 

जाहिरात क्रमांक : ४ ९/ २०१८ 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील आरोग्य सेवा 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील संचालक , आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट- अ ( Director of 
Health Services, Maharashtra Medical & Health Services, Gr. A) या पदाच्या एका जागेच्या भरतीसाठी 
ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पदासाठी अर्हताप्राप्त असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात. 
२. एकूण पदे :-१ 
जात प्रवर्ग अ.जा. अ.ज. वि.जा. भ.ज. भ.ज. भ.ज. वि.मा.प्र. इ.मा.व. एकूण खुला एकूण पदे 
( अ ) ( ब ) | ( क ) ( ड ) 

मागासवर्गीय 

१ १ 
रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे , 
सर्वसाधारण 

१ १ 
आमहिला ( ३० % ) 
ब) खेळाडू ( ५ % ) 
क ) दिव्यांग ( ३ % ) 
२.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे. 
२.२ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक अपंग २००४/५५/ समन्वय २, दि. २७ फेब्रुवारी, २००९ व शासन पत्र 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग पत्र क्रमांक नामनि -१२११/प्र.क्र .३७९/ सेवा-२ , दिनांक १० जानेवारी, २०१२ नुसार प्रस्तुत पदासाठी 

दिव्यांग उमेदवार पात्र नाहीत . 
३. वेतनश्रेणी:-रु. ३७,४००- रु. ६७,००० + ग्रेड पे रु.८, ९००/ 
४. पात्रता:-उमेदवार भारतीय नागरिक असावा. 

४.१ वय:- दिनांक १ एप्रिल, २०१९ रोजी ( सर्व उमेदवारांकरीता) ५० वर्षापेक्षा जास्त नसावे. 
४.२ महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील कर्मचा- यांना उच्च वयोमर्यादा लागू नाही. 
४.३ शासन आदेशानुसार माजी सैनिक इत्यादींसाठी वयोमर्यादा नियमानुसार शिथिलक्षम राहील. 
४.४ शैक्षणिक अर्हता :- Candidate must possess : 

4.4.1 Possess the M.B.B.S. Degree of a statutory University or any other qualification 

specified in the First or Second Schedule to the Indian Medical Council Act. 1956 ; 
4.4.2 Possess a post-graduate degree in any of the clinical subjects or in Preventive and 

Social Medicine as specified in the First or Second Schedule to the Indian Medical 
Council Act, 1956 or any other qualification recognised as equivalent by the Medical 

Council of India ; AND THEREAFTER 
४.५ अनुभव - Possess experience of Health Administration , Medical Relief or Family Planning in 

Government, Zilla Parishad or a Local Body for not less than ten years . 
४.६ प्राधान्यशील अर्हता- Provided that in the case of candidates possessing a post graduate degree in any of 

the clinical subject, those possessing a Diploma in Public Health or equivalent in 
addition, will be given preference. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग, 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 


टीप:- मुलाखतीच्या वेळी उमेदवाराने सादर करावयाच्या अनुभव प्रमाणपत्रामध्ये ४.५ मध्ये नमूद केलेल्या स्वरुपाचा अनुभव 

असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केलेले असणे आवश्यक आहे. 
8.0 Selected candidate will have to sign an agreement embodying the conditions of his service including 

the condition to serve Government for a period of 5 years or to penalty of Rs.500 /- or such other sum 

as may be prescribed by Govt. 
8. Selected candidate will have to get himself / herself registered under Maharashtra Medical Council Act 

1965, before joining or his / her name should be borne in Indian Medical Council Register. 
8.8 Selected candidates will be debarred from doing any private practice but will be paid compensatory 

allowance in lieu according to the rules . 
४.१० Period of probation will be of two years 


५. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता व अनुभव इत्यादी अर्हता किमान असून, केवळ किमान अर्हता धारण केली 

म्हणून उमेदवार मुलाखतीस बोलाविण्याकरीता पात्र असणार नाही. जाहिरातीस अनुसरुन प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या वाजवी 
प्रमाणापेक्षा जास्त असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर नसल्यास मुलाखतीसाठी 
उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्याच्या दृष्टिने जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता आणि/ अथवा अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षणिक 
अर्हता/ अनुभव किंवा अन्य योग्य निकष याच्या आधारे निकष निश्चित करुन अथवा चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र 
उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल . चाळणी परीक्षा घेण्याचेनिश्चित झाल्यास, अर्हता आणि / अथवा अनुभव शिथील 
केला जाणार नाही. चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम , परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात येतील. 
प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिला आहे. अर्ज करण्याची पध्दत , आवश्यक अर्हता, आरक्षण , 
वयोमर्यादा, शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रीया, परीक्षा योजना , अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी 
आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना मध्ये 
उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती 

व जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल . 
६. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्वनिवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल . 
७. कर्तव्ये व जबाबदा- या :- प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदा - या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या 

वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 
८. शुल्क : 

८.१ अराखिव उमेदवारांकरिता- रु.५२४/ - २) मागासवर्गीय उमेदवारांकरिता - रू . ३२४/ 

८.२ मागासवर्गीय उमेदवार वयोमर्यादेत बसत असल्यासच अर्ज करु शकतील. 
९. अर्ज करण्याची पध्दत 
९.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील, इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात येणार 

नाहीत. 
९.२ पात्र उमेदवारांना वेब- बेस्ड ( Web -based) ऑन लाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या वेबसाईटद्वारे 

दिनांक ४ डिसेंबर, २०१८ ते दिनांक २४ डिसेंबर, २०१८ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील . 
९.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच 

www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
९.४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्जविचारात घेतला जाणार नाही. 
९.५ आयोगाने निश्चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 
(१) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे ( २) नेटबँकिंग ( ३) डेबीट कार्ड ( ४) क्रेडिट कार्ड ( ५) संग्राम केंद्र / सीएससी 

(नागरीक सेवा केंद्र) 
९.६ www.mahaonline.gov.in व https://mahampsc.mahaonline.gov.in येथे संग्राम केंद्र ( ग्रामपंचायतीमध्ये) आणि 

सीएससी ची सूची उपलब्ध आहे. 
९.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतीचा अवलंब करावा : 
( १) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील “ माझे खाते " या लिंक वर क्लिक करावे. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


(२) - माझे खाते" या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या 

नोंदीसह दिसेल ज्या पदासमोर Unpaid असे लिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी Pay Now अशी लिंक उपलब्ध 

असेल . 
(३) "Pay Now* या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर 3 पर्याय उपलब्ध होतील. (१) ऑनलाईन पेमेंट (२) नागरी सुविधा केंद्र ( ३) 

चलनाद्वारे 
( ४) उमेदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करु शकतील. 
( ५ ) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा- या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात 

जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे 

आवश्यक राहील. 
( ६) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही 

शाखेत , बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 
( ७) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर केल्याच्या दोन 

तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणा -या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन 

वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 
१०. चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर परीक्षेच्या अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर व परीक्षेपूर्वी ७ दिवस अगोदर 

उमेदवारास प्रवेश प्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाईलव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत उमदेवाराने चाळणी परीक्षेपूर्वी 

डाऊनलोड करुन घेणे व चाळणी परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 
११. चाळणी परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय चाळणी परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 
१२.मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना, मुलाखतीचे वेळी सर्व आवश्यक मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे . 

सदर मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्या वेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत घेण्याचे नाकारले जाईल, याची 

उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 
१३. चाळणी परिक्षा झाल्यास त्या परीक्षेचे गुण व मुलाखतीचे गुण एकत्रितरित्या विचारात घेवून तर चाळणी परिक्षा न झाल्यास केवळ 

मुलाखतीचे गुणांआधारे उमेदवाराची शिफारस करण्यात येईल. 
१४. आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात , परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन अथवा इतर 

कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक किंवा संपर्क साधने आणण्यास वा वापरण्यास सक्त मनाई आहे. 
१५. विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन ऑनलाईन शुल्क भरण्याची, तसेच स्टेट बँकेमध्ये परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता 

चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक २४ डिसेंबर, २०१८ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 

त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होईल. 
१६. चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २६ डिसेंबर, २०१८ पर्यंत बँकेच्या 

कार्यालयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच 
परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार नाही. 


मुंबई, 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ . 


विजया पडते , 
उप सचिव , ( स.से.- १) 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे.- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह ). 

( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम / 

१८४/१५६( २ ), दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / ना.पत/ क .१५६ / प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे 

आदेश . 
( ६ ) या कार्यालयाचे जा.क्र .८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा.काम / कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था स.आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ८ ) या कार्यालयाचे जा.क्र.पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ / ८७२ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ९ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजर्षि शाहू सहकारी बँक लि . पुणे , यांचे दिनांक २८ मार्च २०१८ . 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका / १-सआ / का.क .१५६/ राजर्षि शाहू बँक / वि.व.अ/ १८ / ८५०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये राजर्षि शाहू सहकारी बँक लि . पुणे , या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
व्यक्तींचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती प्रस्तावित कार्यक्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . प्रविण वसंत ठाणेदार शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . अनंत महादेव कावणकर शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . रविंद्र एम . सावंत 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 


अ.क्र . 


पदनाम 


OM 


१ 

२ 


३ 


अटी : 


- 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 
अ-३ , अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना ‘ अ -१ , अ -२ , अ -३ , अ-४ सोबत जोडला 
आहे 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


" 


८ 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, 

गुरुवार 

ते बुधवार , 

डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 
( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , राजर्षि शाहू सहकारी बँक लि . पुणे ” 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे 
आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

( १३ ) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र . ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली 
अधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली 
अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


पुणे , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . आनंद जोगदंड, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


or 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे.- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह ). 

( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम / 

१८४/१५६( २ ), दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ /प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४/ ना.पत/ क.१५६ /प्रशिक्षण/ ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे 

आदेश . 
( ६) या कार्यालयाचे जा.क्र .८- सआ / वैधा.कार्य व अवसा.काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. 
( ७ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था स.आ.५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ८ ) या कार्यालयाचे जा.क्र.पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश /२०१८ / ८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ९ ) कार्यकारी संचालक , श्री शारदा सहकारी बँक लि . पुणे, यांचे पत्र दिनांक ३ मार्च २०१८ . 

आदेश 
क्रमांक ना . बँका/ १- स.आ ./ का.क.१५६ / शारदा बँक /वि.व.अ./१८ / ८५१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री शारदा सहकारी बँक लि . पुणे, या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . डिंबळे रमेश निवृत्ती शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . तिकोणे अशोक तुकाराम 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 


अ.क्र . 


१ 


२ 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात 
अ -३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


भाग एक ( म.उ.वि.) - २ 


१० 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार 

ते बुधवार , 

डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 
( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , को - ऑप . बँक लि . 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे 
आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

( १२ ) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र . ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली 
अधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली 
अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . 


पुणे , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . आनंद जोगदंड, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे.- (१ ) या कार्यालयाचे जा.क्र.ना.बँका /१- सआ / का.क.१५६/ दि सीकेपी बँक / वि.व.अ./१८ / ७८३, दिनांक १६ एप्रिल 

२०१८ रोजीचे आदेश . 
( २) सरव्यवस्थापक , दि सीकेपी को - ऑप. बँक लि ., यांचे २१ एप्रिल २०१८ रोजीचे पत्र. 

शुद्धीपत्रक 
क्रमांक ना.बँका / सआ -१ / दि सीकेपी बँक / क .१५६ / अधि ./ १८ /८५२. 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . सुहास श्रीधर कोयंडे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर 
२ सौ . नेत्रा प्रकाश मोरे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

मुंबई 
३ श्री . सुभाष पांडुरंग कांबळे अधिकारी वसुली अधिकारी 

ठाणे 
यांचे प्रस्तावित कार्यक्षेत्र वरील प्रमाणे होते त्यांचे ऐवजी त्यांचे नवीन कार्यक्षेत्र खालील प्रमाणे वाचावे : 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


( १ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 
श्री . सुहास श्रीधर कोयंडे 
सौ . नेत्रा प्रकाश मोरे 
श्री . सुभाष पांडुरंग कांबळे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 
अधिकारी 
अधिकारी 
अधिकारी 


१ 

२ 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
मुंबई 
ठाणे 
कोल्हापूर 


३ 


पुणे , 
दिनांक २४ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि. ) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 

लोक आयुक्त आणि उप लोक 

आयुक्त 

कार्यालय , मुंबई 


. 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक आस्थापना -१५ / पदोन्नती/ क.अ./पां.स.पा./ २०१८ / ८ ९ २. - महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम, १९ ७१ च्या 
कलम १३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मा . लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी, श्रीमती सो . सु. जांबेकर , कक्ष 
अधिकारी यांच्या सहायक प्रबंधक पदावर झालेल्या पदोन्नतीमुळे रिक्त झालेल्या कक्ष अधिकारी या पदावर श्री . पां . स. पाटील , लेखापाल तथा 
रोखपाल यांची दिनांक १ डिसेंबर २०१८ ( मध्यान्हपूर्व) पासून सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन बँड रु. ९३००-३४८०० + ग्रेड वेतन रु . ४४०० या 
वेतन श्रेणीत पदोन्नतीने नेमणूक केली आहे. सदर पदोन्नती ही मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी याचिका क्र . २७ ९ ७/ २०१५ मध्ये दिनांक ४ ऑगस्ट 
२०१७ रोजीदिलेल्यानिर्णया विरोधात राज्य शासनाने मा . सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र .२८३०६ / २०१७ वरील 
मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


लोक आयुक्त 


मुंबई , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ . 


व . कों . बोराडे , 
प्रभारी प्रबंधक . 


लोक 

आयुक्त 


आणि उप लोक आयुक्त 

कार्यालय, मुंबई 


अधिसूचना 
क्रमांक आस्थापना-१५ /पदोन्नती / स.प्र ./ सो.सु.जा./ २०१८ / ८९ २. - महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम , १९ ७१ च्या 
कलम १३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मा . लोक आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी, श्री. नं . रा. शिरोडकर यांच्या 
सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या सहायक प्रबंधक या पदावर श्रीमती सो . सु. जांबेकर , कक्ष अधिकारी यांची दिनांक १ डिसेंबर २०१८ ( मध्यान्हपूर्व ) 
पासून सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन बँड रु. १५६००-३९ १००+ ग्रेड वेतन रु. ६६०० या वेतन श्रेणीत पदोन्नतीने नेमणूक केली आहे. सदर पदोन्नती 
ही मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र . २७९ ७/ २०१५ मध्ये दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णया विरोधात राज्य शासनाने 
मा . सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र .२८३०६ / २०१७ वरील मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहून देण्यात येत आहे . 

लोक आयुक्त यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


मुंबई , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ . 


व . कों . बोराडे , 
प्रभारी प्रबंधक . 


लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई 

अधिसूचना 
क्रमांक आस्था /१५१८ /नराशि / स.प्र ./ सेनि / ६४१/ २०१८.- श्री . नं. रा. शिरोडकर, सहायक प्रबंधक, लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त 
यांचे कार्यालय, मुंबई हे नियतवयोमानानुसार दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी ( मध्यान्होत्तर ) शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


लोक आयुक्त यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


मुंबई , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ . 


व . कों . बोराडे , 
प्रभारी प्रबंधक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 


१३ 


. 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , यवतमाळ 
वाचावे.- (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम / 

१८४/१५६ ( २ ), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० / १५ - स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी-४ /ना.पत / क .१५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / ना.पतसंस्था/ का.क .१५६ / ११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे 

आदेश . 
( ६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था स.आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे कार्यालयाचे पत्र.क्र . पतसंस्था / 

सआ-५ / खर्च वसुली आदेश / २०१८/ ८७२ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ८ ) सहकार अधिकारी श्रेणी-१, सहकारी संस्था, महागांव यांचे कडील पत्र क्र . २७४ , २०१८ , दिनांक १० एप्रिल 

२०१८ रोजीचे पत्राने प्राप्त प्रस्ताव व संस्थेच्या संचालक मंडळाची सभा दिनांक २६ मार्च २०१८ , रोजीचा ठराव 
क्र . ६ ची छायाप्रत . 

आदेश 
क्रमांक जिउनि -यवत / वि .२/ क .१५६ / १९ ०९ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , यवतमाळ , या आदेशान्वये महागांव ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्या. महागांव या संस्थेच्या संचालक मंडळाची सभा दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी चे ठराव मध्ये नमुद 
कर्मचारी / अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व 
कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी /कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम १५६(१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , 
खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे 
अ.क्र . अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . विनोद सुभाषराव शिंदे 

वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी महागांव तालुक्यापुरते 
वरीलप्रमाणे वाचा क्र . ५ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना याबाबत सुचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा 
कर्जदाराकडील ताबा, जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत घेऊ नये. 

वरीलप्रमाणे अधिकार खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ , अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग,दोन विभाग , अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


.. 


१ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना ‘ अ-१ , अ-२ व अ -४ सोबत जोडला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 

सहकारी बँक 
पतसंस्था .. 

असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र . ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली 
अधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे/ पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा 
वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 


यवतमाळ , 
दिनांक ४ मे २०१८ . 


ए. एस . माळवे , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

यवतमाळ . 


१५ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , यवतमाळ 
( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम / 

१८४/१५६ ( २ ), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँक / डी -४/ ना.पत / क .१५६ / प्रशिक्षण /०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी-४ / ना.पतसंस्था / का.क .१५६/ ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ 
( ५ ) मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे 

आदेश . 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/ स.आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे कार्यालयाचे जा.क्र.पतसंस्था / 

सआ-५ / खर्च वसुली आदेश / २०१८ / ८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ८ ) सरव्यवस्थापक , अष्टविनायक अर्बन को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी म. नेरपरसोपंत र.न. ४६२ यांचे कडील दिनांक 

१८ मे २०१८ रोजीचे पत्राने प्राप्त प्रस्ताव व संस्थेच्या संचालक मंडळाची सभा दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ 
रोजीचा ठराव क्र . ५ ची छायाप्रत . 

आदेश 
क्रमांक जिउनि - यवत / वि .२ / क.१५६/ १८५७/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ , या आदेशान्वये अष्टविनायक अर्बन 
को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी म . नेरपरसोपंत र.न. ४६२ , जि . यवतमाळ या संस्थेच्या संचालक मंडळाची सभा दिनांक २६ मार्च २०१८ 
रोजी चे ठरावामध्ये नमुद कर्मचारी / अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ.क्र . अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
रविंद्र मधुसुदन 

गिरोलकर प्रभारी सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यापुरते 
श्री . मनिष वसंतराव राऊळकर 

प्रभारी सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यापुरते 
३ श्री . रविंद्र विष्णुपंत पासुळकर 

सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यापुरते 
श्री . गजानन प्रभाकर तांबुळे 

सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यापुरते 
वरीलप्रमाणे वाचा क्र . ५ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना याबाबत सुचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा 
कर्जदाराकडील ताबा, जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत घेवु नये . 

वरीलप्रमाणे अधिकार खाली नमुद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत . 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ , अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग,दोन विभाग , अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 


१ 


१ 


श्री . 


२ 


४ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, 

गुरुवार 

ते बुधवार , 

डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 
( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ-२ व अ-४ सोबत जोडला आहे. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम, १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 
(१०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 

सहकारी बँक 
पतसंस्था .... 

असा फलक लावता येऊ शकेल. 
( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

(१३ ) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र . ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली 
अधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली 
अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 


. 


यवतमाळ , 
दिनांक २ जून २०१८ . 


ए. एस . माळवे, 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

यवतमाळ . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , 

गुरुवार 

ते बुधवार , 

डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक 
वाचावे.- (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम / 

१८४/१५६ ( २ ), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ /प्र.क्र . १२० /१५-स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ /ना.पत / क.१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ 

जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य पुणे , यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था 

का.क .१५६ / ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे 

आदेश . 
(६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे कडील परिपत्रक जा.क्र .८ -सआ 

वैधा.कार्य व अवसा.काम / कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६. 
( ७ ) मुख्य व्यवस्थापक , आर. के. सिद्धीविनायक नागरी सहकारी पतसंस्था म . नाशिक , ता ., जि . नाशिक , यांचे दिनांक 

२२ मे २०१८ रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 
क्रमांक वि -१/ आरकेसिद्धीविनायक पत / क . १५६ / सन २०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , निलकंठ करे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये 
आर. के. सिद्धीविनायक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. नाशिक, ता., जि . नाशिक या संस्थेचा खालील अधिकाऱ्यांना व त्यांचेनावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ 
या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अनुक्रमांक 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 


वसुली अधिकारी 
यांचा क्रमांक 


अधिकार प्रदान 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
केलेल्या अधिकाऱ्याचा 

हुद्दा 
( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 


( १ ) 


( ३ ) 


( २ ) 
श्री . दिपक नारायण कव्हेकर 


१ 


१५/२०१८ 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ , अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 
यावी. त्याबाबतचा नमुना अ -१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप .बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ 


१८ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 
१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 

सहकारी बँक / पतसंस्था " 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्जरक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 

१३. सोबतच्या यादी प्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची 
कार्यवाही ही माहे डिसेंबर , २०१८ अखेर पुर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणास दिनांक १ एप्रिल २०१ ९ पासून 
पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली 
राहील . 


नाशिक , 
दिनांक ३० मे २०१८ . 


निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , 

नाशिक . 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक 
वाचावे. (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम / 

१८४/१५६ ( २) , दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ /प्र.क्र . १२० / १५ -स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ / ना.पत / क.१५६ /प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ 

जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य पुणे , यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था 

का.क .१५६ / ११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , पुणे, यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक / जा.क्र .८ -सआ/ वैधा.कार्य व अवसा.काम / 

कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६, दिनांक १ जानेवारी २०१७ परिपत्रकीय सूचना. 
( ७ ) चेअरमन / व्यवस्थापक / सचिव , श्री समर्थ सहकारी बँक लि ., नाशिक यांचेकडील प्रस्ताव दिनांक १६ एप्रिल २०१८ 
आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक १५ मार्च २०१८ च्या ठरावाची . 

आदेश 
क्रमांक बँक/ श्रीसमर्थ सहकारी बँक/ क . १५६/ अधिकार / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , निलकंठ करे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक अपर निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री समर्थ सहकारी बँक लि., नाशिक या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 


. 


अनुक्रमांक 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 


विशेष वसुली अधिकारी 

अधिकार प्रदान 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
यांचा क्रमांक केलेल्या अधिकाऱ्याचा 

हुद्दा 
( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
१७ / २०१८-१९ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा 
१८ / २०१८-१९ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

नाशिक जिल्हा 


( १ ) 


१ 


( २ ) 
श्री . सुनील माधव भणगे 
श्री . संतोष शंकरराव देशमुख 


२ 


अटी. 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ , अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 
यावी. त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ-२ अ-३ अ-४ सोबत जोडलेला आहे. 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व नियम, १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
भाग एक (म.उ.वि . ) - ३ अ 


२० 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र. क्र . २३१ /१५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी यांचे सहकारी बँक / पतसंस्था वाहनावर ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

१३. वसुली अधिकारी यांनी प्रस्तावासोबत जोडलेल्या यादीतील प्रकरणाचा दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत जंगम जप्ती/ स्थावर जप्ती /लिलाव 
करण्यात यावा . अन्यथा आपणास पुढील आर्थिक वर्षात कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही. याची नोंद घ्यावी. 


नाशिक , 


दिनांक १ ९ मे २०१८ . 


निलकंठ करे, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक. 


. 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन, मुंबई, दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ 
क्रमांक ३११०९ / क - १. – मा . सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद व मा . अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचा समावेश असलेल्या मा . मंडळाने 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील रु. ४४४०-७४४० व ग्रेड वेतन रु. १३०० या वेतनसंरचनेतील हमाल ( गट - ड ) या पदाचे नामाभिधान 
मदतनीस ” ( Helper) व रु. ४४४०-७४४० व ग्रेड वेतन रु. १६०० या वेतनसंरचनेतील “ मुख्य हमाल ” ( गट -ड ) या पदाचे नामाभिधान 
मुख्य मदतनीस ” ( Head Helper ) असे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या सचिवालयातील हमाल व मुख्य हमाल या पदांचे 
नामाभिधान अनुक्रमे “ मदतनीस ” ( Helper ) व “ मुख्य मदतनीस ” ( Head Helper ) ( गट -ड ) असे करण्यात आले आहे. 


मा . मंडळाच्या आदेशानुसार , 


ऋतुराज ज . कुडतरकर , 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 


२१ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


I 


No. A -3902 /2018 /605.— The High Court has been pleased to make the transfers and postings of 
the following Judicial Officers with immediate effect - 


Name and Present Posting 


New Posting 


1. Shri Manikrao R. Satav , 

Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Pimpalgaon . 
District Nashik . 


Judicial Magistrate , First Class , Manmad 
Railway . District Nashik vice Smt. S. N. Hurgat 
transferred . 


2. Smt. Shilpa N. Hurgat, 

Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
JudicialMagistrate , First Class , 

Magistrate , First Class , Pimpalgaon , 
Manmad Railway , District Nashik . 

District Nashik vice Shri V. C. Gawai. 

II 
The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officer in the order as 
shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Shri V. C. Gawai, 

Civil Judge , Junior Division and 
Joint Civil Judge , Junior Division 

JudicialMagistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Pimpalgaon , District Nashik . 
Pimpalgaon . District Nashik . 

vice Shri M. R. Satav transferred . 


Bombay , 
dated 1stMarch 2018 . 


S. B. AGRAWAL , 
RegistrarGeneral. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १ ९ ४० 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 3908 /2018 /625.— Under Section 28 of the Bombay Civil Courts Act, 1869 as amended by 
Act XLVI of 1977 , the Hon ble Chief Justice and Judges are pleased to invest the undermentioned Civil 
Judges with the Jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by 
such Courts upto the amount mentioned against their names : 
Sr. No. Name of Judicial Officer 

Amount 
( 1) ( 2 ) 

(3 ) 
Shri Vijay Ramchandra Gharal, 

6,000 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 

Magistrate , First Class, Kadegaon , District Sangli . 
2 Shri Manoj Chandrakant Nepte , 

6,000 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate, 

First Class , Kavathe-Mahankal, District Sangli. 
3 Shri Bhanudas Vinayak Diwakar, 

6,000 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate First Class , Islampur, District - Sangli . 
4 Smt. Poojadevi Ganesh Inamdar, 

3,000 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 

Magistrate , First Class , Islampur, District - Sangli. 
5 Smt. Shital Vishal Patil , 

3,000 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 

Magistrate , First Class , Islampur , District - Sangli. 
6 Smt. Sonali Dilip Javalgekar, 

3,000 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , District - Sangli. 
7 Shri Balkrishna Rajaram Patil, 

3,000 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Shirala , District - Sangli. 
8 Smt. Sarojini Shivaraj Manjrekar, 

3,000 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Tasgaon , District - Sangli . 
9 Smt. Seema Ketan Deshmukh , 

3,000 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Islampur, District - Sangli. 
10 Smt. Geeta Pravin Bankar , 

3,000 
Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Vita , District - Sangli. 
11 Shri Sanjay Maruti Kolekar, 

3,000 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 

JudicialMagistrate , First Class , Miraj, District - Sangli. 
12 Smt. Durga Bhagawan Sutar, 

3,000 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Kadegaon , District - Sangli . 
13 Shri Shirishkumar Digambar Waghmare , 

3,000 
Joint Civil Judge, Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Jath , District - Sangli . 
14 Smt. Sanyogita Subhashrao Deshmukh , 

3,000 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Islampur, District - Sangli . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


२३ 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


15 


3,000 


Smt. Tejaswini Sandeep Mahadik , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate, First Class, Tasgaon , District - Sangli. 


16 


3,000 


Smt. Sheetal Vitthal Salvi, 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , Islampur, District - Sangli . 


17 


3,000 


Shri Nilesh Malakappa Wali, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Miraj, District - Sangli. 


18 


3,000 


Shri Vikas Savata Shinde , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Vita , District - Sangli . 


Bombay , 
dated 3rd March 2018 , 


S. B. AGRAWAL , 
RegistrarGeneral. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A -3902(i) /2018.— The Honourable the Acting Chief Justice and The Honourable Judges are 
pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 


Name and Designation 


Period 


1. Smt. J. S. Kelkar, 

19th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Court No. 23 , Pune . 


Maternity leave for 180 days from 12th March 
2018 to 7th September 2018 preffixing holidays 
on 10th March 2018 and 11th March 2018 
and suffixing holidays on 8th September 2018 
and 9th September 2018 . 


On return from leave Smt. J. S.Kelkar will be reposted as 19th Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Court No. 23 , Pune . 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that Smt. J. S. Kelkar 
would have continued to officiate as 19th Joint Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , First 
Class , Court No. 23 , Pune had she not proceeded on leave during the above period . 


(11) 


The Charge during the leave period of Smt. J. S. Kelkar is kept with Smt. S. K. Choudhary, 
14th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Pune. 


Bombay , 
dated 5th March 2018 . 


M. S. GUPTA , 
Registrar (Insp . II). 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 

BY THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 
No. CMM / A - 185 /LEAVE /09 /2018.— The Chief Metropolitan Magistrate, Mumbai, is pleased to 
grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period of Leave 
(1 ) (2 ) 

(3 ) 
Shri. D. L. Nikam , 

3 days Earned Leave from 5th February 
Addl. Chief Metropolitan Magistrate , 2018 to 7th February 2018 with permission 
22nd Court, Andheri , Mumbai 

to leave Head Quarter from 4th February 
2018 ( After Workshop ) till 8th February 2018 

( B.O.H.). 
2 Ms. K. K. Shah , 

2 days Commuted Leave on 1st February 
Metropolitan Magistrate , 

2018 and 2nd February 2018 . 
45th Court, Kurla , Mumbai. 
3 Shri. V. J. Dongre , 

2 days Commuted Leave on 5th February 
Metropolitan Magistrate , 

2018 and 6th February 2018 with permission to 
46th Court, Mazgaon , Mumbai. 

prefix Sunday on 4th February 2018 . 
4 . Shri. V. A. Karande , 

20 days Commuted Leave from 18th January 
Metropolitan Magistrate , 

2018 to 6th February 2018 . 
48th Court , Andheri , Mumbai. 
5 Shri. S. S. Bose , 

2 days Commuted Leave on 30th January 
Metropolitan Magistrate , 

2018 and 31st January 2018 . 
60th Court, Kurla , Mumbai. 
On return from leave the above mentioned JudicialOfficers are re -posted to their respective posts . 

Certified under rule 39 exception 2 ( 2 ) (b ) (i) of M.C.S. (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Mumbai, 
Dated 15 th February 2018 . 


S. R. YADAV , 
ChiefMetropolitan Magistrate , 

Explanade , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० २५ 

THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 
No. CMM / A - 185 /LEAVE / 10 /2018.— The Chief Metropolitan Magistrate , Mumbai, is pleased to grant 
the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names . : 
Sr. No. Name and Designation 

Period of Leave 
(1 ) (2 ) 

( 3 ) 
Shri. J. G. Dorle , 

4 days Earned Leave from 14th February 
Addl. Chief Metropolitan Magistrate , 2018 to 17th February 2018 with permission 
8th Court, Esplanade , Mumbai. 

to prefix holiday on account of Mahashivratri 
on 13th February 2018 and to suffix Sunday 
on 18th February 2018 and holiday on 
account of Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 
on 19th February 2018 and also with permission 
to leave Head Quarter from 12th February 

2018 (A.O.H.) till 20th February 2018 (B.O.H.). 
2 Shri. D. L. Nikam , 

4 days Earned Leave from 14th February 
Addl. ChiefMetropolitan Magistrate , 2018 to 17th February 2018 with permission . 
22nd Court, Andheri, Mumbai. 

to leave prefix holiday on account of 
Mahashivratri on 13th February 2018 and to 
suffix Sunday on 18th February 2018 & 
holiday on account of Chhatrapati Shivaji 
Maharaj Jayanti on 19th February 2018 and 
also with permission to leave Head Quarter 
from 12th February 2018 (A.O.H.) till 20th 
February 2018 (B.O.H.). 


3 Shri . D. P. Khandelwal, 

4 days Earned Leave from 14th February 
Metropolitan Magistrate , 59th Court , 2018 to 17th February 2018 with permission . 
Kurla , Mumbai. 

to leave prefix holiday on account of 
Mahashivratri on 13th February 2018 and to 
suffix Sunday on 18th February 2018 and 
holiday on account of Chhatrapati Shivaji 
Maharaj Jayanti on 19th February 2018 and 
also with permission to leave Head Quarter 
from 12th February 2018 ( A.O.H.) till 20th 

February 2018 ( B.O.H.). 
On return from leave the abovementioned Judicial Officers will be re -posted to their respective posts. 


Certified under rule 39 exception 2 (2 ) (b ) (i) of M.C.S. (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Mumbai, 
dated 15th February 2018 . 


S. R. YADAV , 
ChiefMetropolitan Magistrate, Explanade , 

Mumbai. 


ATT ( 4.3.fl. ) - 8 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 
ORIGINAL SIDE 

( 1) 
No. P & E / 128/ 2018.— Shri. K.K. Trivedi, Commissioner for Taking Accounts, High Court , Bombay is 
granted Earned Leave for 2 days from 20th November, 2017 to 21st November, 2017 

Certified that Shri. K. K. Trivedi,would have continued to act as Commissioner for Taking Accounts, 
had he not proceeded on leave during the above period . 

(2 ) 
No. P & E /129 /2018.— Smt. C. J. Bhatt, Deputy Official Assignee , High Court, Bombay is granted 
Earned Leave for 9 days from 15th January , 2018 to 23rd January, 2018 . 

Certified that Smt. C. J. Bhatt ,would have continued to act as Deputy Official Assignee , High Court , 
Original Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

( 3 ) 
No. P & E / 130/ 2018.- Smt. S. K. Dighe, Accounts Officer, High Court , Bombay is granted Earned 
Leave for 14 days from 26th December, 2017 to 8th January 2018 . 

Certified that Smt. S. K. Dighe , would have continued to act as Account Officer, High Court , Original 
Side , Bombay ,had she not proceeded on leave during the above period . 

( 4 ) 
No. P & E /131 /2018.— Ms. R. C. Kale , Master & Asstt. Prothonotary (Judl.), High Court , Bombay is 
granted Earned Leave for 12 days from 26th December, 2017 to 6th January 2018 . 

Certified that Ms. R. C. Kale ,would have continued to act as Master & Asstt. Prothonotary (Judl.), High 
Court, Original Side , Bombay, had shenotproceeded on leave during the above period . 

(5 ) 
No. P & E /132 /2018.— Mrs.P.P. Bhaidkar, Master & Asstt. Prothonotary (Judl.), High Court, Bombay 
is granted Earned Leave for 04 days from 26th December, 2017 to 29th December , 2017 . 

Certified that Mrs. P. P. Bhaidkar, would have continued to act as Master & Asstt. Phothonotary 
(Judi.), High Court, Original Side , Bombay, had she notproceeded on leave during the above period . 

And 
No. P & E /133 /2018.- Mrs.P.P. Bhaidkar, Master & Asstt. Prothonotary (Judl.), High Court, Bombay 
is granted Earned Leave for 02 days from 18th January , 2018 to 19th January , 2018 . 

Certified that Mrs. P. P. Bhaidkar, would have continued to act as Master & Asstt. Phothonotary 
(Judi.) ,High Court, Original Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

(6 ) 
No. P & E / 134 /2018.- Mrs. K. Y. Ambekar, 1st Asstt . to Court Receiver, High Court , Bombay is 
granted Earned Leave for 03 days from 12th February , 2018 to 14th February, 2018 . 

Certified that Mrs. K. Y. Ambekar, would have continued to act as 1st Asstt . To Court Receiver, High 
Court, Original Side, Bombay ,had she not proceeded on leave during the above period . 

(7 ) 
No. P & E /135 /2018.- Mrs. S. A. Pagedar , 1st Asstt. To Official Assignee , Hight Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 09 days from 26th December, 2017 to 3rd January, 2018 . 

Certified thatMrs. S. A. Pagedar,would have continued to act as 1st Asstt. To Official Assignee, High 
Court , Original Side, Bombay ,had she not proceeded on leave during the above period . 

(8 ) 
No.P & E /136 /2018.- Shri S. R. Patil, Associate , Hight Court, Bombay is granted Earned Leave for 
05 days from 2nd February , 2018 to 6th February , 2018 . 

Certified that Shri S. R. Patil,would have continued to act as Associate , High Court , Original Side, 
Bombay ,had he notproceeded on leave during the above period . 

(9 ) 
No. P & E /137 /2018.— Shri V. V.Gajre , Associate , High Court, Bombay is granted Earned Leave for 
04 days from 9th January , 2018 to 12th January , 2018 . 

Certified that Shri V. V. Gajre , would have continued to act as Associate, High Court, Original Side, 
Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 


२७ 


( 10 ) 
No. P & E / 138 /2018.- Smt. R. V. Rane, Associate , High Court, Bombay is granted Half Pay Leave for 
04 days from 2nd December, 2017 to 5th December, 2017 . 

Certified that Smt. R. V. Rane ,would have continued to act as Associate ,High Court, Original Side , 
Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

And 


No. P & E / 139/ 2018.- Smt. R. V. Rane, Associate , High Court, Bombay is granted Earned Leave for 
04 days from 15th January , 2018 to 18th January , 2018 . 

Certified that Smt. R. V. Rane , would have continued to act as Associate , High Court , Original Side, 
Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

(11) 
No. P & E / 140 / 2018.— Smt. N. Y. Deshpande , Associate , High Court , Bombay is granted Commuted 
Leave for 02 days from 16th January , 2018 to 17th January , 2018 . 

Certified that Smt. N. Y. Deshpande ,would have continued to act as Associate , High Court, Original 
Side, Bombay ,had she not proceeded on leave during the above period . 

( 12 ) 
No. P & E / 141 /2018.- ShriM.M.Kurlekar, Associate , High Court, Bombay is granted Earned Leave 
for 09 days from 26th December, 2018 to 3rd January, 2018 . 

Certified that ShriM.M. Kurlekar,would have continued to act as Associate , High Court , Original Side , 
Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

( 13 ) 
No. P & E /142/ 2018.- Smt. A. Y.Gokhale , Associate , High Court, Bombay is granted Earned Leave 
for 03 days from 10th January , 2018 to 12th January , 2018 . 

Certified that Smt. A. Y. Gokhale ,would have continued to act as Associate ,High Court, Original Side , 
Bombay,had she not proceeded on leave during the above period . 

( 14 ) 
No.P & E / 143 / 2018.— Smt. V. N. Ubale , Associate , High Court, Bombay is granted Commuted Leave 
for 03 days from 4th December, 2017 to 6th December, 2017 . 

Certified that Smt. V. N. Ubale, would have continued to act as Associate , High Court, Original Side , 
Bombay, had she not proceeded on leave during the above period . 

(15 ) 
No. P & E / 144 / 2018.— Shri P.S. Tathe, Associate , High Court, Bombay is granted Earned Leave for 
06 days from 25th January , 2018 to 30th January , 2018 . 

Certified that Shri P. S. Tathe, would have continued to act as Associate, High Court, Original Side , 
Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

( 16 ) 
No. P & E /145 /2018.— Shri V. B. Kadu , Master & Asstt. Prothontary (Adm .), High Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 09 days from 15th January , 2018 to 23rd January , 2018 . 

Certified that Shri V. B.Kadu , would have continued to act as Master & Asstt., Prothonotary (Adm .), 
High Court , Original Side , Bombay,had he notproceeded on leave during the above period . 

( 17 ) 
No. P & E /146 /2018.— Shri S. J. Sajnawat, Senior Private Secretary to Hon ble Judge, High Court , 
Bombay is granted Earned Leave for 12 days from 1st January , 2018 to 12th January , 2018 . 

Certified that Shri S. J. Sajnawat, would have continued to act as Senior Private Secretary , High 
Court , Original Side, Bombay , had he not proceeded on leave during the above period. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 

(18 ) 
No. P & E / 147 /2018.- Shri J. D. Kandarkar, Senior Private Secretary to Hon ble Judge , High Court, 
Bombay is granted Earned Leave for 09 days from 26th December, 2017 to 3rd January , 2018 . 

Certified that Shri J. D. Kandarkar, would have continued to act as Senior Private Secretary , High 
Court , Original Side , Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 

(19 ) 
No. P & E / 148 /2018.— Shri B. D. Pandit, Senior Private Secretary to Hon ble Judge , High Court , 
Bombay is granted Earned Leave for 06 days from 1st January, 2018 to 6th January , 2018 . 

Certified that Shri B. D. Pandit, would have continued to act as Senior Private Secretary , High Court, 
Original Side , Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 

(20 ) 
No. P & E / 149 /2018.— Shri P. V. Rane, Private Secretary to Hon ble Judge, High Court, Bombay is 
granted Commuted Leave for 06 days from 30th November, 2017 to 5th December, 2017 . 

Certified that Shri P. V. Rane ,would have continued to act as Private Secretary , High Court , Original 
Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


And 


No. P & E /150 / 2018.— Shri P. V. Rane, Private Secretary to Hon ble Judge , High Court , Bombay is 
granted Earned Leave for 11 days from 27th December, 2017 to 6th January , 2018 . 

Certified that Shri P. V. Rane, would have continued to act as Private Secretary , High Court ,Original 
Side , Bombay ,had he not proceeded on leave during the above period . 

(21) 
No. P & E / 151/2018.— Smt. S. S. Pathak , Private Secretary to Hon ble Judge, High Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 05 days from 15th January , 2018 to 19th January , 2018 . 

Certified that S. S. Pathak , would have continued to act as Private Secretary, High Court, Original 
Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 


(22 ) 
No. P & E /152 /2018.— Shri U. R. Shinde, Private Secretary to Hon ble Judge , High Court , Bombay is 
granted Commuted Leave for 03 days from 19th December, 2017 to 21st December, 2017 . 

Certified that Shri U. R. Shinde, would have continued to act as Private Secretary to Hon ble Judge, 
High Court, Original Side, Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


And 


No.P & E / 153 /2018.— Shri U. R. Shinde , Private Secretary to Hon ble Judge , High Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 02 days from 8th January , 2018 to 9th January , 2018 . 

Certified that Shri U. R. Shinde, would have continued to act as Private Secretary to Hon ble Judge , 
High Court, Original Side, Bombay ,had he not proceeded on leave during the above period . 

( 23 ) 
No.P & E /154 /2018.— Shri J. V. Salunke, Private Secretary to Hon ble Judge, High Court, Bombay is 
granted Commuted Leave for 03 days from 11th December, 2017 to 13th December , 2017 . 

Certified that Shri J. V. Salunke, would have continued to act as Private Secretary High Court, Original 
Side , Bombay ,had he not proceeded on leave during the above period . 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 

(24 ) 
No. P & E /155 /2018.— Smt. N. S. Chitnis, Private Secretary to Hon ble Judge , High Court , Bombay is 
granted Commuted Leave for 03 days from 4th January , 2018 to 6th January , 2018 . 

Certified that Smt. N. S. Chitnis , would have continued to act as Private Secretary, High Court , Origi 
nal Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

( 25 ) 
No.P & E /156 /2018.- Shri I. S. Mashal, Private Secretary to Hon ble Judge , High Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 03 days from 31st January, 2018 to 2nd February , 2018 . 

Certified that Shri I. S. Mashal,would have continued to act as Private Secretary , High Court,Original 
Side, Bombay ,had he notproceeded on leave during the above period . 

(26 ) 
No. P & E /157 /2018.- Smt. P. P. Nandiwadekar, Private Secretary to Hon ble Judge , High Court, 
Bombay is granted Earned Leave for 12 days from 29th January , 2018 to 9th February , 2018 . 

Certified that Smt. P. P. Nandiwadekar, would have continued to act as Private Secretary , High Court, 
Original Side , Bombay ,had she not proceeded on leave during the above period . 

( 27 ) 
No. P & E / 158 /2018.— Shri N. B. Dethe , Master (Adm .), High Court, Bombay is granted Commuted 
Leave for 04 days from 8th January , 2018 to 11th January , 2018 . 

Certified that Shri N. B. Dethe , would have continued to act as Master ( Adm . ), High Court, Original 
Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 

( 28 ) 
No. P & E / 159 /2018.— Shri F. H. Shaikh , Master (Adm .), High Court , Bombay is granted Earned 
Leave for 17 days from 4th January , 2018 to 20th January , 2018 . 

Certified that Shri F. H. Shaikh , would have continued to act as Master (Adm .), High Court, Original 
Side, Bombay ,had he not proceeded on leave during the above period . 

( 29 ) 
No. P & E / 160 /2018.— Smt. S. V. Golatkar,Master (Adm .), High Court , Bombay is granted Earned 
Leave for 05 days from 30th January , 2018 to 3rd February , 2018 . 

Certified that Smt S. V. Golatkar, would have continued to act as Master (Adm .), High Court , Original 
Side, Bombay ,had she not proceeded on leave during the above period . 

( 30 ) 
No.P & E /161/2018. — Shri O. S. Pandey , ProtocolOfficer-cum - Court Keeper, High Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 18 days from 11th December, 2017 to 28th December, 2017. 

Certified that Shri O. S. Pandey, would have continued to act as Protocol Officer-cum - CourtKeeper, 
High Court, Original Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


ANIRUDDHAM . CHANDEKAR , 


Bombay , 
Dated 16th February 2018 . 


I/C . Registrar, Original Side/ 
Prothonotary & SeniorMaster, 

High Court, Bombay . 


4TT ( 7.3.fa .) - 4 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


ORIGINAL SIDE 


(1 ) 
No. P & E / 176 / 2018.— ShriM.D. Narvekar, Official Assignee , High Court, Bombay is granted Earned 
Leave for 2 days from 16th February , 2018 to 17th February , 2018 . 

Certified that Shri M. D. Narvekar, would have continued to act as Official Assignee, High Court, 
Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


(2 ) 
No. P & E /177 /2018.- Smt. K. M. Rane, Taxing Master, High Court , Bombay is granted Earned 
Leave for 11 days from 30th January, 2018 to 9th February , 2018 . 

Certified that Smt. K. M. Rane,would have continued to act as Taxing Master , High Court , Original 
Side , Bombay, had she notproceeded on leave during the above period . 

( 3 ) 
No. P & E /178 /2018.- Ms. R. C. Kale , Master & Asstt. Prothonotary (Judl.), High Court, Bombay is 
granted Commuted Leave for 2 days from 8th February , 2018 to 9th February , 2018 . 

Certified that Ms. R. C. Kale , would have continued to act as Master & Asstt. Prothonotary (Judl.), 
High Court, Original Side , Bombay, had she notproceeded on leave during the above period . 


( 4 ) 
No. P & E / 179 /2018.— Shri H. P. Nikumb , Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave 
for 3 days from 7th February , 2018 to 9th February , 2018 . 

Certified that Shri H. P. Nikumb , would have continued to act as Associate, High Court,Original Side , 
Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

(5 ) 
No.P & E / 180 /2018.— Smt. A. Y. Gokhale, Associate , High Court , Bombay is granted Commuted 
Leave for 4 days from 30th January , 2018 to 2nd February , 2018 . 

Certified that Smt. A. Y. Gokhale , would have continued to act as Associate , High Court , Original 
Side , Bombay ,had she notproceeded on leave during the above period . 


And 


No.P & E / 181/ 2018.- Smt. A. Y. Gokhale , Associate , High Court , Bombay is granted Earned Leave 
for 3 days from 14th February , 2018 to 16th February , 2018 . 

Certified that Smt. A. Y. Gokhale , would have continued to act as Associate , High Court , Original 
Side , Bombay ,had she not proceeded on leave during the above period . 


(6 ) 
No. P & E /182/2018.— Smt. J. M.Ingle , Associate , High Court, Bombay is granted Earned Leave for 
25 days from 20th February , 2018 to 16th March , 2018 . 

Certified that Smt. J. M. Ingle , would have continued to act as Associate , High Court, Original Side, 
Bombay ,had she not proceeded on leave during the above period . 


n 


(7 ) 
No.P & E /183 /2018.- Smt. D. R.Musale , Associate , Hight Court , Bombay is granted Earned Leave 
for 2 days from 2nd February , 2018 to 3rd February, 2018 . 

Certified that Smt.D. R.Musale ,would have continued to act as Associate, High Court, Original Side, 
Bombay, had shenot proceeded on leave during the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


३१ 


(8 ) 
No. P & E /184 /2017.— Shri S. V. Jadhav , Associate, Hight Court, Bombay is granted Earned Leave 
for 2 days from 5th February , 2018 to 6th February , 2018 . 

Certified that Shri S. V. Jadhav ,would have continued to act as Associate , High Court, Original Side, 
Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

( 9 ) 
No. P & E / 185 / 2018.- Shri S. S. Phadke, Private Secretary to Hon ble Judge , High Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 16 days from 10th May , 2018 to 25th May , 2018 . 

Certified that Shri. S. S. Phadke , would have continued to act as Private Secretary , High Court, 
Original Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

( 10 ) 
No. P & E / 186 /2018.— Shri D.S. Sherla , Private Secretary to Hon ble Judge , High Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 10 days from 20th February , 2018 to 1st March , 2018 . 

Certified that Shri D.S. Sherla ,would have continued to act as Private Secretary ,High Court, Original 
Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

(11) 
No. P & E / 187 /2018.— Shri A. K. I. Shaikh , Master (Adm .), High Court, Bombay is granted Earned 
Leave for 4 days from 3rd February , 2018 to 6th February , 2018 . 

Certified that Shri A. K. I. Shaikh ,would have continued to actasMaster (Adm .), High Court , Original 
Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period. 


ANIRUDDHAM. CHANDEKAR , 


Bombay , 
Dated 27th February , 2018 . 


I/C Registrar, Original Side / 
Prothonotary & SeniorMaster , 

High Court , Bombay . 


TT UC ( 9.3.fl.) - 437 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १ ९ ४० 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस-१४१८ / प्र.क्र . २१ ९ / फ - ७.- श्री . दिलीप डी . गुजेला ( भावसे १९९ ८ ), मुख्य वनसंरक्षक , मानव संसाधन व्यवस्थापन , 
नागपूर हे दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुनिल हंजे, 
शासनाचे अवर सचिव. 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 10th October 2018 


NOTIFICATION 


No. IFS.1418 /C.R.219/ F - 7.— Shri Dilip D. Gujela , (IFS 1998 ), Chief Conservator of Forests 
(Human Resource Management), Nagpur has superannuated from the Government Service on 30th 
September 2018 ( A.N. ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL HANJE , 
Under Secretary to Government. 


नियोजन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक निविआ-२९१५ / प्र.क्र . ४८६ / का .१४२१ . – श्री . म . बा . पोळ , कक्ष अधिकारी हे दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ ( म.नं.) रोजी शासन सेवेतून 
नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


तु . पु. हिर्लेकर , 


कार्यासन अधिकारी , नियोजन विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० ऑक्टोबर २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ.१११८ / प्र.क्र .०३ / २०१८ / दहा . - डॉ . संजय मुखर्जी, भाप्रसे ( महाः आरआरः १९९६ ), अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त, 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांची बदली सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या 
पदाचा कार्यभार दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे. 

२. डॉ. अनबालगन पी., भा.प्र.से. ( महाः आरआरः २००१), सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ , मुंबई यांची नियुक्ती मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ 
( मध्यान्हपूर्व) पासून 

स्वीकारला आहे . 
३. श्री . के. बी .फंड, भा.प्र.से. ( महाः एससीएसः २०० ९), यांची नियुक्ती व्यवस्थापकीय संचालक , महात्मा फुले मागासवर्गविकास महामंडळ , 
मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे. 

४. डॉ . बी . एन . पाटील, भा.प्र.से. ( महाः नॉनएससीएसः २०१२ ), भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने नियुक्ती मिळाल्यानंतर त्यांची नियुक्ती 
संचालक (पर्यावरण ),पर्यावरण विभाग , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ ( मध्यान्हपूर्व ) 
पासून स्वीकारला आहे . 

५. डॉ . दिपक तावरे, भा.प्र.से. ( महाः नॉनएससीएसः २०१३), भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने नियुक्ती मिळाल्यानंतर त्यांची नियुक्ती संचालक , 
पणन, पुणे या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे. 

६. श्री . योगेश कुंभेजकर , भा.प्र.से. ( महाः आरआरः २०१६ ), सहायक सचिव, कोळसा मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांची नियुक्ती 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, राजूरा, जिल्हा चंद्रपूर आणि सहायक जिल्हाधिकारी, राजूरा उप विभाग , जि . चंद्रपूर या 
पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक १ ऑक्टोबर २०१८ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . रि . बांदेकर - देशमुख, 


शासनाच्या उप सचिव . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग , मंत्रालय 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, ८ वा मजला 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक संआसे.२०१८ / प्र.क्र . १७८ / सेवा- १. - महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९ ८२ नियम १० ( १) नुसार श्री . बाळू राघू माने , 
कनिष्ठ किटक शास्त्रज्ञ , गट -ब, सहसंचालक , आरोग्य सेवा (हिहवजजरो ) मुख्यालय, पुणे यांना दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ ( मध्यान्होत्तर) 
नियतवयोमान सेवानिवृत्ती झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

रविंद्र गोटे , 
शासनाचे अवर सचिव. 


- 


३४ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १ ९ ४० 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
मंत्रालय , गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ८ वा मजला , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक संआसे-२०१८ /प्र.क्र . २०३ / सेवा-१. - महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम, १९ ८२ नियम १० (१) नुसार डॉ . सोमप्रकाश 
केशवराव पाचघरे , वैद्यकीय अधिकारी, गट -ब, प्राथमिक आरोग्य केंद्र , शिरजगांव, ता . चांदुरबाजार , जि . अमरावती यांना दिनांक ३१ जानेवारी 
२०१८ ( मध्यान्होत्तर) नियत वयोमान सेवानिवृत्ती झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

रविंद्र गोटे , 
शासनाचे अवर सचिव. 


. 


- 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
मंत्रालय , गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ८ वा मजला , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक संआसे-२०१८ /प्र.क्र . १९८ / सेवा-१. - महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९ ८२ नियम १० (१) नुसार डॉ . सुभाष पूर्णाजी 
वारघडे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब, प्राथमिक आरोग्य केंद्र , आसेगाव , ता . चांदुरबार , जि . अमरावती यांना दिनांक ३१ मार्च २०१८ ( मध्यान्होत्तर ) 
नियत वयोमान सेवानिवृत्ती झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

रविंद्र गोटे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


मंत्रालय , गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ८ वा मजला , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक राकावि -२०१८ / प्र.क्र . २९ ६ / सेवा- १. - महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम, १९८२ नियम ६६ नुसार डॉ. विजय कृष्णराव 
केदारे , स्त्रीरोग व प्रसुती शास्त्रज्ञ , राज्य कामगार विमा योजना, ठाणे यांना दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ ( म.पू.) पासून स्वेच्छा सेवानिवृत्ती होण्यासाठी 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

रविंद्र गोटे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० ३५ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ८ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक संआसे.२०१८ / प्र.क्र . २०५ / सेवा- १. - महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९८२नियम १० (१) नुसार डॉ. सुरेश नामदेवराव 
भिसे, वैद्यकीय अधिकारी, गट -ब, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आष्टी, ता . भतकुली, जि . अमरावती यांना दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ ( मध्यानोत्तर ) 
नियतवयोमान सेवानिवृत्ती झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

रविंद्र गोटे, 
शासनाचे अवर सचिव . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग , मंत्रालय 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ८ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक संआसे.२०१८ / प्र.क्र . १ ९९ / सेवा - १. - महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम, १९ ८२ नियम १०( १) नुसार डॉ . सुभाष वामनराव 
वाढोणकर , वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब, प्राथमिक आरोग्य केंद्र , खोलापूर , ता . भातकुली, जि . अमरावती यांना दिनांक ३० एप्रिल २०१८ 
( मध्यानोत्तर ) नियतवयोमान सेवानिवृत्ती झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

रविंद्र गोटे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० ऑक्टोबर २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक कृषिआ .३११८ / प्र.क्र . ३३६/ १६ - ओ. - श्रीमती अंजलीदिलीप सातपुते, स्वीय सहाय्यक, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम , १९ ८२ मधील नियम ६५ (१) नुसार दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ ( म.पू.) पासून शासन सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास 
शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

ज्योत्स्ना अर्जुन , 
कक्ष अधिकारी, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I / C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH 
ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


